पॅरीस, फ्रान्स येथील ऑलिम्पिक 
स्पर्धेकरिता पात्र ठरलेल्या राज्यातील 
खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: क्रीडायो-३०२४/प्र.क्र.७२/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२४ 
वाचा- 
१. शासन निर्णय शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.क्रीडायो-३०२४/प्र.क्र.७२/क्रीयुसे-२, 
दि.१२.०७.२०२४ 
२. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.क्रीडायो-३०२४/प्र.क्र.9२/क्रीयुसे-२, 
दि.२२.०८.२०२४ 
३. क्रीडा संचालनालयाचे पत्र क्र.क्रीयुसे/शिक्रीपी/मिल/खेआस/२०२४-२५/का-१३/१०५९ 
दिनांक १८.०७.२०२४ 
प्रस्तावना:- 
शासनाच्या वतीने ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये राज्याचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या खेळाडूंना ऑलिम्पिक 
स्पर्धेची तयारी करणे करीता यापुर्वी" मिहान ऑलिम्पिक" या योजनेमधून आर्थिक सहाय्य देण्यात येत 
होते. शासनाने "Fart लक्ष्यवेध" या योजनेंतर्गत " मिशन ऑलिम्पिक" या योजनेचे समायोजन करण्यात 
आलेले असल्याने पॅरीस, फ्रान्स येथे आयोजित होणाऱ्या ऑलिम्पिक व पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये 
महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या खेळाडूंना ऑलिम्पिक स्पर्धेची तयारी करणे करीता "मिशन 
लक्ष्यवेध" या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे. याकरिता पॅरीस, फ्रान्स 
येथील ऑलिम्पिक व पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धेकरिता पात्र ठरलेल्या राज्यातील खेळाडूंना प्रत्येकी 
रु.५०.०० लक्ष याप्रमाणे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यास संदर्भ क्र. १ व २ येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


तसेच पॅरीस, फ्रान्स येथे आयोजित करण्यात येणा-या पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये सहभागी 
होणा-या राज्यातील एका खेळाडूकरीता रु.५०.०० लक्ष इतके आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

पॅरीस, फ्रान्स येथील पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धेकरिता पात्र ठरलेल्या राज्यातील खालील खेळाडूला 
रु. ५०.०० लक्ष इतके आर्थिक सहाय्य वितरीत करण्यास व आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी पात्र ठरलेल्या राज्यातील खेळाडूंची यादी 


अ.क्र खेळाडूचे नाव खेळ प्रकार | आर्थिक सहाय्य (रू.) 
ls Ae: . | A. स्वरुप उन्हाळकर | पॅरा शुटींग ५०.०० लक्ष 
एकूण ५०.०० लक्ष 


शासन आदेशा क्रमांकः क्रीडायो-३०२४/प्र.क्र.७२/क्रीयुसे-२ 


२) उपरोक्त निधी खर्च करताना खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील - 
i) उपरोक्‍त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. 
ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर 
बँक खात्यात हा निधी ठेऊ नये. 
i) राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध 
areal नियम/झशासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमळबजावणी करुन वरील 
वितरीत तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्त तरतूद वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
ii) सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे, त्याच 
प्रयोजनासाठी वापरण्यात यावा. 
iV) Ta खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य देण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रांची 
तपासणी/खातरजमा क्रीडा संचालनालयाने करणे आवश्‍यक राहील. 


३) या संदर्भात होणारा खर्च " मागणी क्रमांक ई-३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, 
(०९) खेळाडूंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार, (०९) (०९) राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा व कौशल्य व तंत्र संबधात खास 
शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे (ऑलिम्पिक अभियान) ३१ सहाय्यक अनुदाने वेतनेत्तर, २२०४-५३६८" या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून करण्यात यावा. 


¥) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.०१/०४/२०२४ मधील सूचनानुसार उपरोक्‍त तरतुद wa 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 


५ सदर रक्कम आहरित करण्यासाठी लेखा अधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी लेखा अधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
आहरित करून आर.टी.जी.एस.द्वारे खेळाडूंच्या खात्यावर जमा करावा. 

६ सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९७४/व्यय-५. दि.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


(9) सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३०१४४३२२२९२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AAHOK HANMANLU 
DAMAYYAWAR 
Date: 2024.08.30 14:44:26 +05'30' 


(अशोक ह. दमय्यावार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः क्रीडायो-३०२४/प्र.क्र.७२/क्रीयुसे-२ 


४) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

६) अपर मुख्य सचिव (क्रीडा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

) सर्व विभागीय उपसंचालक, 

) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 

१०) निवडनस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


